दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते 
गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६ / ऊर्जा-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ जुले, २०२१. 


संदर्भः १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. अपंग-२००४/प्र.क्र.३३२/सेवा-३, दि.१९/०७/२००८ 

२) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.१२.११.२०२०. 

४ केद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 

६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. मुविनि-२०२१/प्र.क्र. २६/ऊर्जा-५, 
दि. १७/०५/२०२१. 

७ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या 
दि. २२ व २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

८) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/कार्या-२/६८३/२०२१ दि. १५/०६/२०२१. 


प्रस्तावना: 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ४ येथील दि. ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. त्याअनुंगाने केंद्र शासनाने 
पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांचे कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, 
कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न 
असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणाळयातीलळ २३ पदापैकी १३ पदे दिव्यांगांसाठी wat क्र. ६ अन्वये सुनिश्चित 
करण्यात आली आहेत. उर्वरित पदांपैकी (१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, (२) अधीक्षक अभियंता, (३) विद्युत निरीक्षक, 
(3) सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, (५) सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (६) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


(७ जीपचालक व (८) चौकीदार ही पदे केंद्र शासनाच्या दि. ०४/०१/२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद 
नसल्याने याबाबतचा प्रस्ताव प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
तज्ञ समितीच्या दिनांक २२/०२/२०२१ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला. तज्ञ समितीने केलेल्या 
शिफारशींच्या अनुषंगाने विद्युत निरीक्षणालयातील सदर पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ अन्वये केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ येथील 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड मधील पदांच्या 
यादीमधील जी पदे विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवर आहेत व सदर यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवरील पदांशी समान 
आहेत अशी एकूण १३ पदे संदर्भ क्र. ६ अन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. उर्वरित नाईक हे 
पद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहे. 
२. तसेच प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या 
दि. २२/०२/२०२१ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार विद्युत निरीक्षणालयातील उर्वरित ८ पदांपैकी (१) 
जीपचालक व (२) चौकीदार ही दोन पदे समितीच्या शिफारशीनुसार दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यातून 
वगळण्यात येत आहेत व उर्वरित (१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, (२) अधीक्षक अभियंता, (३) विद्युत निरीक्षक, (४) 
सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, (५) सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ व (६) शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ही ६ पदे 
विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०११६२६०१६८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant es 
Pundlik Badger ssscscitattie 
(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (ऊर्जा) नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
५. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


६. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. विधानपरिषद/विधानसभा सर्व सदस्य. 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

१३. मुख्य विद्युत निरिक्षक, उ., ऊ. व का. विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, रा. चें. मार्ग, चेंबूर पूर्व, 
मुंबई. 

१४. सहसचिव/उपसचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१५. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपुर. 

१६. निवड नस्ती (ऊर्जा-५). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. मुविनि-२०२१/प्र.क्र. २६/ऊर्जा-५, दि. ०१ जुले, २०२१ चे सहपत्र 
केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या यादीमधील गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे विद्युत निरीक्षणालयाच्या आस्थापनेवर आहेत अशी पदे दिव्यांगांसाठी 


KC, PP, MF, SE, 
H,C 


b) D, HH 
c) OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 
d) ASD (M), ID, SLD, 
MI 
e) MD involving (a) to 
(d) 
above 


सुनिश्चित करणे 
विवरणपत्र-अ 
अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
4 नाईक S, ST, W, BN, L, | 98, LV, कार्यालय प्रमुख यांनी सोपविलेली कार्यालयीन कामे करणे तसेच | सर्व काम मुख्यालया मध्येच 


गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे. 


करावयाचे आहे. असे काम 
कर्मचारी एकटयाने करतो. 
आव्यकता भासल्यास नेमून 
दिलेळे काम करण्यासाठी 
साधन व उपयंत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने काम 
करू शकतो. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विद्युत निरीक्षणालयातील पदांबाबत प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय दि. ०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणे 


विवरणपत्र-ब 
अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये PRT 
| मुख्य विद्युत | 5, ST, W, BN, L, | a) LV प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व 
निरीक्षक KC, PP, MF, RW, | b) HH विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकर महसूल गोळा करणे, विद्युत अधिनियम, | ary सहाय्य विभाग यांच्या 
SE,C ¢) OL, OA, DW 2003 व त्याखालील विनियम व नियम यातील तरतुदींची राज्यात | अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने 
d) ASD (M), MI, SLD अंमलबजावणी करणे, विद्युत ठेकेदारांना अनुज्ञप्ती मंजूर करणे, विद्युत | केलेल्या शिफारशीनुसार व 
8) MD including (a) to (5) । पर्यवेक्षक, तारतंत्री यांच्या परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण उमेदवारांना प्रमाणपत्र देणे | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
वळा यासाठी प्रस्थापित केलेल्या अनुज्ञापक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम | विभाग,  झासन निर्णय 
पाहणे, दर्जा नियंत्रण आदेश, १९८१, १९८८, १९९३ व २००३ अंतर्गत | दि. ०२/०२/२०२१ रोजीच्या 
प्रमाणपत्रे देणे यासाठी शासनाचे नियुक्‍त केलेले “समुचित प्राधिकारी” | जझ्ञासन निर्णयातील तरतुदीनुसार. 
म्हणून काम पाहणे, २२० केव्ही पेक्षा जास्त विद्युत दाब असलेल्या वीज 
संचमांडणीचे नकाझांना मंजुरी देणे, प्रथम निरीक्षण करणे ऊर्जापित 
करण्यासाठी परवानगी देणे तसेच वार्षिक निरीक्षण करणे, ५०० केव्ही व 
त्यावरील एच.व्ही.डी.सी. विद्युत्‌ दाब असलेल्या वीज संचमांडणीचे 
AHR मंजुरी देणे, प्रथम निरीक्षण करणे व ऊर्जापित करण्यासाठी 
परवानगी देणे, नवीन वीज निर्मिती केंद्राचे सर्व वीज संचमांडणीच्या 
नकाझांना मंजुरी देणे, प्रथम निरीक्षण करणे व ऊर्जापित करण्यासाठी 
परवानगी देणे, महाराष्ट्र Valet, सरकते जीने व सरकते मार्ग 
अधिनियम, २०१८ यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे, भारतीय 
मानक ब्युरो (BIS) नवी दिल्ली भारत सरकारचे लिफ्ट व एस्कलेटर समिती 
ET-24 चे अध्यक्ष असून मानकात सुधारणा सूचविणे व ते भारतीय मानक 
संस्थेव्दारे प्रसिध्द करणे, विद्युत निरीक्षणालयाचे संपूर्ण कामकाजावर 
प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे. 
२ अधीक्षक अभियंता । S, ST, W, BN, L, | a) LV वीज वितरण व पारेषण कंपन्यांचे तसेच खाजगी ग्राहकांच्या अति उच्च प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व 
KC, PP, MF, RW, | ©) HH दाब संच मांडण्याचे नकाशा मंजुरी प्रथम (नवीन) निरीक्षण, वीज संच | fests सहाय्य विभाग यांच्या 
SE, C 0९१5028920 मांडणी ऊर्जापीत करण्याची परवानगी, वार्षिक निरीक्षण करणे, | अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने 
त कय ieee अतिउच्चदाब ग्राहकांचे कॅप्टीव्ह नवीन जनरेटिंग स्टेशनचे निरीक्षण करणे. | केलेल्या शिफारशीनुसार व 
406 netuaing (8 (० (6 | विद्युत पर्यवेक्षक व तारतंत्री यांच्या परीक्षा आयोजित करणे, वीज संच | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


मांडणीचे नकाझांना मंजुरी देणे, वीज निर्मिती केद्राचे (पारंपारिक आणि 
अपांरपारिक)वार्षिक निरीक्षण करणे, पारंपारिक आणि अपांरपारिक ऊर्जा 
स्रोत वीज निर्मिती केंद्राची नकाशा मंजुरी, प्रथम निरीक्षण व ऊर्जापित 
करण्याची परवानगी देणे, विद्युत कायदा, २००३ मधील कलम १२६ नुसार 
परवानाधारकाने मध्यम दाब संचमांडणी केलेल्या अनधिकृत वीज वापर 
निर्धारण विरुध्द अपील प्रकरणी कलम १२७ अन्वये निर्णय देणे व 
अंमलबजावणी करणे, मुख्य विद्युत निरीक्षक यांनी निर्देशित केलेली इतर 
कामे, विद्युत साहित्याचे उत्पादन दर्जा नियंत्रण कायद्याचे अंतर्गत 
तपासणी/अंमलबजावणी करुन त्याचा अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक 
यांना विहीत वेळेत सादर करणे, अनुज्ञापक मंडळाकडून देण्यांत 
आलेल्या विद्युत ठेकेदार परवान्यांचे नुतनीकरण करणे. 


विभाग, शासन निर्णय 
दि. ०२/०२/२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार. 


३ विद्युत निरीक्षक 


5, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, RW, 
SE, C 


a) LV 

b) HH 

c) OL, OA, DW 

d) ASD (M), MI, SLD 

e) MD including (a) to (d) 
above 


वीज पारेषण / वितरण कंपनी व परवानाधारक यांच्या नवीन संच 
मांडण्याचे प्रथम निरीक्षण व वार्षिक निरीक्षण करणे, तसेच १३२ केव्ही 
ग्रहण केंद्राचे वार्षिक निरीक्षण करणे, नवीन खाजगी उच्च दाब संच 
मांडण्याचे निरीक्षण करणे, खाजगी उच्च दाब संच मांडण्याचे प्रथम व 
वार्षिक निरीक्षण करणे, पारंपारीक/ अपांरपारीक पर्यंत क्षमता असलेल्या 
वीज निर्मिती केंद्राचे प्रथम व वार्षिक निरीक्षण करणे, स्टॅण्ड बाय जनरेटींग 
सेटचे प्रथम निरीक्षण करणे, स्टॅण्ड बाय जनरेटींग सेटचे वार्षिक निरीक्षण 
करणे, उच्च दाब ग्राहकांच्या तक्रारीची चौकशी करणे, मानवी प्राणांतिक 
अपघाताची चौकडी करणे, १५ मीटरपेक्षा जास्त उंची असणाऱ्या 
इमारतीमधील विद्युत संच मांडणीच्या आराखडयांना मंजुरी देणे व 
प्रमाणपत्र देणे, नवीन सिनेमागृहे/नाटयगृहे यांचे निरीक्षण करणे व 
प्रमाणपत्र देणे, मल्टीप्लेक्समधीळ कायमस्वरुपाच्या सिनेमा/नाटयगृहांना 
प्रथम व वार्षिक निरीक्षण करणे. प्रमाणपत्र देणे, विद्युत कायदा, २००३ 
मधील कलम १२६ नुसार पारवानाधारकाने लघु दाब संच मांडणी केलेल्या 
अनधिकृत वीज वापर निर्धारण विरुध्द अपील प्रकरणी कलम १२७ अन्वये 
निर्णय देणे व अंमलबजावणी करणे, मुख्य विद्युत निरीक्षक व अधीक्षक 
अभियंता यांनी सोपविलेली इतर कामे, जनित्र संच व उच्च दाब संच 
मांडणीचे कामाचे कार्यभारानुसार आवश्‍यक फेर वाटपाबाबत मुख्य विद्युत 
निरीक्षक व अधीक्षक अभियंता यांचे मार्गदर्शन घेणे, अर्हताप्राप्त (विद्युत 


प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार व 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, RA निर्णय 
दि. ०२/०२/२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


पदवी/विद्युत पदविकाधारक) अभियंते इत्यादी यांना विद्युत पर्यवेक्षकाचा 
परवाना देणे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून उत्तीर्ण झालेले तारतंत्री व 
विजतंत्री हयांना तारतंत्रीचा परवाना देणे, स्वत: पर्यवेक्षक असलेल्या 
व्यक्तीस विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ती देणे. 


सहाय्यक 
निरीक्षक 


विद्युत 


5, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, RW, 


SE, C 


a) 

b) HH 

c) OL, OA, DW 

d) ASD (M), MI, SLD 


पुरवठाकारांच्या नवीन वितरण Wels व पुरवठाकारांच्या उच्चदाब नवीन 
सचमांडणीचे निरीक्षण करणे, परवानाधारकाच्या उच्चदाब नवीन 
संचमांडण्या व खाजगी उच्च दाब वीज संच मांडणीचे वार्षिक निरीक्षण 
करणे, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी व परवाना-धारकांच्या २२ 


प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील तज्ञ समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार व 


जळीत प्रकरणांची चौकशी करुन सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांना अहवाल 
सादर करणे, प्राप्त सुचनांनुसार उद्घाहनांचे वार्षिक निरीक्षण करणे. 


) MD including (a) to (0) | के.व्ही. पर्यंत वीज स्विचिंग व उप केंद्राचे वार्षिक निरीक्षण करणे, विद्युत | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
800४6 निरीक्षकांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे मानवी प्राणांतिक अपघाताची आणि | विभाग, शासन निर्णय 
इतर प्राण्यांच्या प्राणांतिक अपघातांची तसेच सर्व प्रकारच्या अप्राणांतिक | दि. ०२/०२/२०२१ रोजीच्या 
अपघातांची चौकशी करुन अहवाल सादर करणे, विद्युत विषयक आगीच्या | शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार. 
तक्रारीची/अपघातांच्या प्राप्त अहवालाची तपासणी करुन विद्युत निरीक्षक 
यांना सादर करणे, लघु व मध्यम दाब वीज ग्राहकांच्या वीज 
संचमांडणीच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीकोनातून तक्रारीची चौकशी करणे, 
मल्टीप्लेक्स वगळता कायम सिनेमागृहे/नाटयगृहे यांचे वार्षिक निरीक्षण 
करणे, व्हिडीओ सिनेमा व फिरती चित्रपटगृहे व सर्व प्रकारच्या तात्पुरत्या 
संच मांडण्या हयांचे निरीक्षण करणे, मान्यता देणे व परवानगी देणे, 
अधीक्षक अभियंता व विद्युत निरीक्षक यांनी सोपविलेली इतर कामे, 
परवाना धारकाचे विद्युत वितरण केंद्रांची वार्षिक निरीक्षणे करणे 
५ सहाय्यक अभियंता |S, ST, W, BN, L, | a) पुरवठाकारांच्या ६५० केव्हीए पर्यंत क्षमतेच्या बदललेल्या वितरण (प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व 
श्रेणी-२/ शाखा | KC, PP, MF, RW, | b) HH रोहीत्रांचे निरीक्षण करणे, विद्युत निरीक्षक व सहायक विद्युत निरीक्षक | fests सहाय्य विभाग यांच्या 
अभियंता /कनिष्ठ | 5६. ७ c) OL, OA, DW यांनी सोपाविलेली इतर कामे, सहायक विद्युत निरीक्षक यांनी निर्देशित | अध्यक्षतेखाळीलळ तज्ञ समितीने 
अभियंता d) ASD (M), MI, SLD केल्याप्रमाणे विद्युत वितरण केंद्राचे वार्षिक निरीक्षण करणे, कार्यक्षेत्रातील | केलेल्या शिफारशीनुसार व 
) MD including (a) to (d) | अपघात प्रवण स्थळांचे सर्वेक्षण,निरीक्षण करणे व दोषनिवारणासाठी | सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य 
above उचित कार्यवाही करणे, विद्युत्‌ अपघात चौकशी प्रकरणी विद्युत | विभाग, शासन निर्णय 
निरीक्षक/सहा.विद्युत निरीक्षक यांनी निर्देशित केल्यानुसार मदत करणे, | दि. ०२/०२/२०२१ रोजीच्या 


शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुविनि-२०२१/ प्र. क्र. २६/ ऊर्जा-५ 


& जीपचाळक शिका Poe पेट्रोल किवा डिजेल वर चालणारी जीप चालविणे. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व 
9 चौकीदार शि a कार्यालयाबाहेर पहारा देणे. विशेष सहाय्य विभाग यांच्या 

अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार 
वगळण्यात येत आहे. 

Abbreviation 

Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation Long Form 

1 शकाच्या Blind 12 DW Dwarfism 

2 LV Low Vision 13 AAV Acid Attack Victim 

3 ID —s—iCY Deaf 14 ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mild, MoD- Moderate) 

4 [HH —esdY Hard of Hearing 15 |) | Intellectual Disability 

5 OL One Leg 16 SLD Special Learning Disability 

kGa- — {i OAL One Arm and One Leg 17 MI Mental Illness 

7 CP Cerebral Palsy 18 MD Multiple Disabilities 

1s LC Leprosy Curd 19 OA One Arm 

19 BA Both Arms 20 BL Both Leg 

10 BLOA Both Leg and One Arm 21 BLA Both Legs Arms 

11 MDy Muscular Dystrophy 

Abbreviation 

Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation Long Form 

1 $ Sitting 19 [PP sd Pulling & Pushing 

2 ST Standing 10 MF Manipulation with Fingers 

3 Ww Walking 11 SE Seeing 

4 BN Bending 12 [त | Hearing 

5 L Lifting 13 C Communication 

LG. =| KC Kneeling and Crouching 14 JU Jumping 

i CRL Crawling 15 CL Climbing 

Is RW Reading and Writing 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


